राष्ट्रीय सेवा योजना 

सन २०१८-१९ (सर्व प्रवर्गांसाठी अंतिम हप्ता) 
व सन २०१९-२० (सर्व प्रवर्गासाठी प्रथम 
हप्ता सहाय्यक अनुदान ७५% केंद्र हिस्सा) 
(Mare) संबंधीत विद्यापीठांना वितरण करणे.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१९/प्र.क्र.(१४३/२)/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई -४०० ०३२. 
तारीख: १२ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा : 
१. भारतसरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.5.९0.)-१२०२६/१()/२०१९- 
NSS, दिनांक ०२.०७.२०१९ चे पत्र. 
२. भारतसरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.F.NO.J-92028/ Aii)/2%8- 
NSS, दिनांक ०२.०७.२०१९ चे पत्र. 
३. भारतसरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.F.NO.J-92026/ Aiii)/2098- 
NSS, दिनांक ०२.०७.२०१९ चे पत्र. 
४. भारतसरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र. D.O.No.G ११०११/ ०१/ २०१६- 
NSS, दिनांक ०१.०६.२०१६ चे पत्र. 
५. भारतसरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र. D.O.No.G ११०११/०१/ २०१६- 
NSS, दिनांक १६.०८.२०१६ चे पत्र. 
६. भारतसरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र. D.O.No.G ११०११/०१/ २०१६- 
NSS, दिनांक ०९.०९.२०१६ चे पत्र. 
७. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१७/(८६/१७/ साशि-७, 
दि. २०.०६.२०१७. 
८. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१८/(१२७/१८)/ साशि-७, 
दि. ०८.०५.२०१८. 
९. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१९/६४/१९/साशि-७, 
दि.२८.०५.२०१९. 

प्रस्तावना : 


केंद्र शासनाने राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत नियमित आणि fears शिबीर कार्यक्रमांसाठी सन 


२०१८-१९ व २०१९-२० वर्षाकरीता प्रवर्गनिहाय अनुक्रमे नियमित कार्यक्रमांसाठी ३२७७०० व विशेष 


शिबीर कार्यक्रमासाठी १६३८५० इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर केळी आहे. सदर 
विद्यार्थी संख्येस प्रशासकीय विभागाची मान्यता घेण्यात आली असून सदर विद्यार्थी संख्येचे वाटप 
२०१८-१९ व २०१९-२० साठी अनुक्रमे वाचा क्र.८ व ९ मधील शासन निर्णयाद्वारे सर्व विद्यापीठांना 


करण्यांत आले आहे. विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेचे उपक्रम राबविताना होणारा खर्च 
भागविण्यासाठी सन २०१०-११ पासून सुधारित दराने नियमित कार्यक्रम रु. २५०/- आणि विशेष 


शिबीर कार्यक्रम रु. ४५०/- प्रति विद्यार्थी, प्रती वर्ष या दराने सहाय्यक अनुदानाचे वितरण करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१९/प्र.क्र.(१४३/२)/साशि-७ 


येते. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व 
९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल, २०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला 
असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. त्यासाठी या कक्षाचे स्वतंत्र बँक खाते उघडले असून 
त्यात ई.सी.एस. द्वारे दिनांक ३१.०७.२०१९ रोजी केंद्राकडून निधी प्राप्त झाला व शासन निर्णयानुसार 
सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या कार्यक्रमांसाठी वितरित करण्याचा प्रस्ताव 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व 
९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिळ,२०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला 
असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. त्यासाठी या कक्षाचे आय.सी.आय.सी.आय.बँकेत स्वतंत्र 
बचत खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस.द्वारे केंद्राकडून निधी प्राप्त झाला आहे. केंद्र शासनाच्या 
उपरोक्त पत्रानुसार निधी राज्याकडे थेट न देता राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वतंत्र बचत खात्यात जमा 
करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
कार्यक्रमांसाठी वितरित केला जातो. सन २०१८-१९ (सर्व प्रवर्गासाठी अंतिम हप्ता) व सन २०१९-२० 
(सर्व प्रवर्गांसाठी प्रथम हप्ता ७५% केंद्र हिस्सा) सहाय्यक अनुदानाचे (March) संबंधीत विद्यापीठांना 
वितरण करण्याबाबतचा निधी परिशिष्ट अ व ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
आय.सी.आय.सी.आय.बँक बचत खात्यातून वितरणास सदर शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


२६ विद्यापीठे/ संचाळनालये पैकी १५ विद्यापीठांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय 
क्र.रासेयो-२०१९/प्र.क्र.१४३/साशि-७ दि.१५/११/२०१९ अन्वये सहायक अनुदान वितरणाचे आदेशा 
निर्गमित केले आहेत. 

उपरोक्त १५ विद्यापीठे वगळता ०१ कृषी विदयापीठे (वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी 
विदयापीठ, परभणी) यांचेकडून सन २०१८-१९ या वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व वार्षीक लेखे 
अदयापी प्राप्त न झाल्यामुळे सदर कृषी विदयापीठांना वगळून व त्या कृषी विदयापीठांचा निधी शिल्लक 
ठेऊन उर्वरीत १० विद्यापीठे/संचालनालये यांना सन २०१८-१९ या सहायक अनुदानाचा अंतिम हप्ता 
तसेच सन २०१९-२० च्या देय रकमेतून सन २०१८-१९ ची त्यांच्याकडील शिल्लक रक्‍कम समायोजित 
करून उर्वरीत निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यासाठी सादर, (विद्यापीठांना देय रकमेचा तपशील 
सोबतच्या परिशिष्ट अ व ब मध्ये दिलेला आहे.) परिशिष्ट अ व ब सोबत जोडले आहे. १० 
विद्यापीठे/संचाळनालये यांना सन २०१८-१९ या सर्व प्रर्वगासाठी अंतिम हप्ता व सन २०१९-२० सर्व 
प्र्वगासाठी सहायक अनुदानाचा ७५% प्रमाणातील प्रथम हप्ता म्हणून नियमित कार्यक्रमासाठी रक्‍कम 
रूपये ३,०३,०६,३८७/- (रुपये तीन कोटी तीन लाख सहा हजार तीनशे सत्त्याऐशी फक्त) व विशेष 
शिबीर कार्यक्रमासाठी रूपये २,८५,७०,७३४/- ( रुपये दोन कोटी पंच्याऐशी लाख सत्तर हजार सातेशा 
चौतीस फक्त) असे एकूण रक्कम रूपये ५,८८,७७,१२१/- (रुपये पाच कोटी अठठयाऐशी लाख 
सत्त्याहत्तर हजार एकऱो एकवीस फक्त) निधी वितरणासाठी चा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर. 

सहाय्यक अनुदानाची रक्‍कम ई.सी.एस. द्वारे संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव/ संचाळक/ 
नियंत्रक यांना राष्ट्रीय सेवा योजनेचे राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी (राज्यसंपर्क अधिकारी/ 
विशेष कार्य अधिकारी) हे अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्या मान्यतेने वितरीत 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१९/प्र.क्र.(१४३/२)/साशि-७ 


करतील. विद्यापीठांनी सदर अनुदान रकमेचे त्यांच्या अधिपत्याखालील महाविद्यालयांना प्रवर्गनिहाय 
वाटप करुन सहायक अनुदान वाटप विवरण पत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र लेख्यासह सनदी 
लेखापालांच्या स्वाक्षरीने शासनास त्वरीत सादर करावे. तसेच विद्यापीठाने महालेखापाल, 
महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर तसेच या विभागाला अथवा त्याच्या 
प्रतिनिधीला राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या अनुदानाचे सर्व लेखे तपासणी करिता सादर करावेत. 

उपरोक्त रकमेला वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९९ /व्यय-५, दिनांक 
१४/०२/२०१७ अन्वये मान्यता घेण्यात आली आहे. 

सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१२११३३०१०१०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Salunkhe Atul Hansraj 


Sa | un k h e At U | DN: CN = Salunkhe Atul Hansraj, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Higher And Technical 


H a Nn 5 [| al Education 


Bae कातळ ae 
(डॉ. अतुल हं. साळुंके) 

राज्य संपर्क अधिकारी/ विशेष कार्य अधिकारी. 

प्रत, 

१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १, मुंबई 

४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - २, नागपूर 

५. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली (पत्राद्वारे) 

६. सहाय्यक कार्यक्रम सल्लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना विभागीय केंद्र, पुणे 

७. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव / संचालक 

८. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे /संचालनालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे कार्यक्रम समन्वयक 

९. वित्त विभाग (व्यय - 4), वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प ८) 

qo. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, साशि -१/ लेखा शाखा / 

११. निवड नस्ती साशि- ७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट - अ 


_ वी 1ST INSTALLMENT 75% FUND RELEASED IN THE 
सन 2019-20 करीता मंजूर विदयार्थी संख्या 
अक्र विद्यापीठाचे नाव ही स री जूर विद सख्या YEAR 2019-20 Remarks 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
संत गाडगेबाबा अमरावती विदयापाठी, अमरावती 
शिवाजी विदयापीठ, कोल्हापूर 


संचालक Regular 9000 1062 140185 108035 939797 1188017 
, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


संचालनालय, मुंबई 
Special 4500 3466 96902 74709 649590 821201 


गोंडवाना विदयापीठ, गडचिरोली ad 
म.फुले कृषी विदयापीठ राहूरी,अहमदनगर 


चि रु. 9757/- व Others Wd 
क व 
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विदयापीठ, 
दापोली i र रु. 5939/- व Others Ud 
ccc 


8625 6000 79125 93750 


3643 2297 37011 42951 


| 12268) 8297 116136 136701 


1ST INSTALLMENT 75% FUND RELEASED IN THE 


Pari [| 5८ [sx [omens | se [sn | omens | vom [| ——SCSCSSCC“‘“‘;*~*~*’ 


Regular 2189 10051 , : 
; गित रु.6225/-व$ा ; तर चालू 
10 | म.गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्व विद्यालय वर्धा निधी वितरणासाठी (-1500/- व -1191/- अनुक्रमे) देय ठरत नाही. तसेच ०५५९५ प्रवर्गाचे 
Special 5761 5761 ।रु.27989/- समायोजीत करुन देय ठरत असलेली रक्‍कम रुपये 5761/- वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


| ऊळ ळक फळी कळक ाा 
es ४ रण स्ळकी 0000000 


Digitally signed by Salunkhe Atul Hansraj 


DN: CN = Salunkhe Atul H: C=IN,S= 
Salunkhe Atul Hansraj ५०५२५५७७५५ ५ ०. 


Higher And Technical Education 
Date: 2020.02.15 14:57:49 +05'30' 


(डॉ. अतुल हं. साळुंके ) 
राज्य संपर्क अधिकारी/विशेष कार्य अधिकारी 


राष्ट्रीय सेवा योजना, महाराष्ट्र शासन. 


मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


शिक्षण संचालनालय, पुणे (+ 2 स्तर) 


संचालक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 


संत गाडगेबाबा अमरावती विदयापाठी, 


शिवाजी विदयापीठ, कोल्हापूर 


| a 


5| संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, मुंबई 


| 6 गोंडवाना विदयापीठ, गडचिरोली 


म.फुले कृषी विदयापीठ 
राहूरी,अहमदनगर 


ट्ट RP] ०2 Lo PS 
N (Oo | © unto uw 
j=) ९2190 ९219022 j=} 
oO “> Eo) “> Eo) oO 


~ 


डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी 
विदयापीठ, दापोली 


कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत 
विद्यापीठ रामटेक 


10} म.गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्व विद्यालय 
वर्धा 


| 
n D WN] D nN] Da nN] Da 2 ees) ०4 ऐट) 
ही (१ ठ (6 ठ (6 ठ (6 Dio Dio 
(0 ण्प 00) |oa 00 |oq 00) |oa 00 |oq (00 |oa 
ie Cc ९2,11८ ९2,11८ ९2,11८ ९2,11८ ६. टि 
9 | ळ 9 | ळ 90 | ळ 9 | ळ 9 | 9 | ळ 
र bes) i} =e i) गक 


एकूण सहाय्यक अनुदानाची रक्‍कम 


[_ परिशिष्ट ब 3). ||| 
Tt [सन :555करीता मजूर Ren सख्या | 


कार्यक्रम [विद्याथी [sc [sr [ळकर se [st [ omens | Tora | 
| 
| 
OO 
| 
| 
OO 
| 
| 
eo oe I eh आहा 
| 
| 
A OO ऊळ ळळळ 
a | 


7 


uw fon) 
९ oS 
oO 


N 
uw 


b 
N 


N 
uw 
(1 | 0 (1८02 


Grand Total 


531 


| 
वळ 


1060 2020 


448 
224 


ऱ्य 
न्स 
ल्य 
es} 
os 
Ww 
aD 
a 
bb 
Co 
(2) 
oO 
=] 
Ww 
oO 


142 


-> 


Ww 
N 


N 
(2 
>> 
a 


in 
ee 
-> 


N N 
 ] 00 

nN 

N 


काळा का वा वाह 
णशा 


458630 675317 1727127 2861074 
607585 803631 2707024 4118240 
1066215 1478948 4434151 6979314 


Digitally signed by Salunkhe Atul Hansraj 


Salunkhe Atul HAnsraj धव णी ign And Teena 


Education 
Date: 2020.02.15 14:58:14 +05'30' 


(डॉ. अतुल हं. साळुंके ) 
राज्य संपर्क अधिकारी/विशेष कार्य अधिकारी 


राष्ट्रीय सेवा योजना, महाराष्ट्र शासन. 


